RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक २७ ] 


शुक्रवार , ऑक्टोबर ९ , २०२० / आश्विन १७ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस .१२१ ९ / १५० / प्र.क्र .७ / १ ९ / एमआयडीसी / नवि - १२.– ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस. 
१४ ९ ० / प्र.क्र . ३६५ / ९ ० / नवि -१२, दिनांक ४ जुलै १ ९९ २ अन्वये रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना " 
असा करण्यात आला आहे ), महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम १५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा 
करण्यात आला आहे ) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ सप्टेंबर १ ९९ २ पासून अंमलात आलेली आहे, आणि रायगड प्रादेशिक 
योजनेसाठीची विकास नियंत्रण नियमावली ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे ) शासनाने अधिसूचना क्र . 
टिपीएस.१४५० / १८७ / प्र.क्र. २१ / ९ ० / नवि -१२, दिनांक १० सप्टेंबर १ ९९ १ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १० डिसेंबर १ ९९ १ पासून अंमलात 
आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई शहराचा ताण कमी करण्यासाठी व पायाभूत / मूलभूत सोयी सुविधायुक्त असे नवीन शहर बसविण्याकरिता शहर व 
औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित (सिडको ) ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त महामंडळ " असा करण्यात आला आहे ) या महामंडळाची स्थापना 
शासनाने दिनांक १७ मार्च १ ९ ७० रोजी केली आहे व त्यानुसार उक्त महामंडळाने नवी मुंबई हे शहर वसविण्याचे काम केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाची विनंती विचारात घेऊन शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र . टिपीएस. १२१ ९ / १५० / प्र.क्र . ७ / 
१ ९ / नवि -१२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१ ९ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ चे पोट - कलम ( ३ क ) मधील तरतुदीनुसार सदर अधिसूचनेसोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद रायगड जिल्ह्यामधील रोहा, अलिबाग , मुरुड व श्रीवर्धन तालुक्यातील ४० गावांमधील क्षेत्र ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख उक्त गावे असा करण्यात आला आहे ) एकात्मिक औद्योगिक वसाहत नवनगर क्षेत्र म्हणून घोषित करून उक्त महामंडळास नवनगर 
विकास प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख ‘ उक्त अधिसूचित क्षेत्र असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने औषधे निर्माण उद्यान 
विकसित करण्यासाठी उक्त गावापैकी रोहा व मुरुड तालुक्यातील गावे उक्त अधिसूचित क्षेत्रामधून वगळण्याची विनंती नगरविकास विभागास केली 


आहे ; 


( १ ) 


भाग एक (को.वि.पु . ) - ४४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९ , २०२० / आश्विन १७ , शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व उक्त महामंडळाचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर उद्योग विभागाची विनंती मान्य 
करणे उचित होईल, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


२ . 


३ . 


आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १६० मधील तरतुदीनुसार शासनास प्राप्त असलेल्या सर्व शक्तीस अनुसरून शासन उक्त 
अधिसूचित क्षेत्रापैकी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद रोहा व मुरुड तालुक्यातील गावातील क्षेत्र उक्त अधिसूचित क्षेत्रामधून वगळण्यात 
येत असून या गावातील क्षेत्राकरिता सिडकोची नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून असलेली नेमणूक रद्द करण्यात येत आहे. 

सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 

उक्त अधिसूचित क्षेत्रामधून वगळण्यात आलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये खाली नमूद केलेल्या कार्यालयांमध्ये एक महिन्यांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 

( अ ) व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको, सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
( ब ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , अंधेरी, मुंबई. 
( क ) जिल्हाधिकारी, रायगड . 
( ड) सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन , नवी मुंबई. 
( ई) सहायक संचालक , नगररचना, रायगड- अलिबाग शाखा, जि . रायगड . 
सदरची सूचना ही शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील. 


. 


४ . 


परिशिष्ट -१ 


( शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस .१२१ ९ /१५० / प्र.क्र . ७ / १ ९ / नवि -१२, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० सोबतचे सहपत्र ) 


गावाचे नाव 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


तालुका 
( २ ) 


क्षेत्र (हे. आर . ) ( अंदाजित ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


१ 


ow 


रोहा 


खोपे 


१७६.६८७१ 


२ 


सारसोली 


५२०.५४२८ 


३ 


तळवडे 


२० ९ .८१ ९ ० 


४ 


खैराळे 


२००.३०३३ 


८ 


खारखर्डी 


२७०.८१५० 


६ 


महाळुगे 


३३ ९ .१३०० 


७ 


नवखार 


५७.०२३० 


८ 


दीव 


२७ ९ .३६६६ 


९ 


दापोली 


२६ ९ .४१ ९ ६ 


१० 


धोंडखार त . बिरवाडी 


५६.९ ८ ९ ० 


११ 


धोंडखार त . उमटे 


६६.१०५० 


१२ 


शेडसई 


४१३.९९ ७ 


१३ 


न्हावे 


५१७.७५ ९ ० 


१४ 


शिळोशी 


१२५८.२ ९ १७ 


सोनखार 


९ ७.४०६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९ , २०२० / आश्विन १७ , शके १ ९ ४२ 


अनुक्रमांक 


तालुका 
( २ ) 


गावाचे नाव 

( ३ ) 


क्षेत्र ( हे . आर . ) ( अंदाजित) 

( ४ ) 


( १ ) 


१६ 


कोकबन 


२५५.६ ९ ५६ 


१७ 


खुटल 


८२.०३८० 


१८ 


चांडगांव 


२२७.८५६० 


१ ९ 


करंजविरा 


७.६४२० 


२० 


आंबिवली 


४७५.५८०४ 


२१ 


धगडवाडी 


९ ५६.३८६० 


एकूण 


६७३८.८५३ 


२२ 


मुरुड 


तळेखार 


४४.९ ४४० 


२३ 


तळे 


३० ९ .४७५० 


२४ 


सावरोली 


२३५.०८६० 


२५ 


चोरढे 


७०२.११२० 


२६ 


वळके 


५२४.१७४० 


२७ 


साती 


१८८.१५ ९ ० 


२८ 


शिरगांव 


१७०.१७७० 


येसदे 


१४४.९ ७८० 


३० 


ताडगांव 


२८२.६८१० 


३१ 


आमली 


२२५.९ ४ ९ १ 


एकूण 


२८२७.७३५१ 


एकूण क्षेत्र ( अंदाजित ) 


९ ५६६.५८८१ हे . आर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अशोक का. खांडेकर, 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग एक (को.वि.पु . ) - ४४-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९ , २०२० / आश्विन १७ , शके १ ९ ४२ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building, Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 8th October 2020 

NOTIFICATION 


MAIIARASIITRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No.TPS . 1219 / 150 /CR - 7 / 19 /MIDC /UD - 12. — Whereas, the Government in Urban Development 
Department has sanctioned the Regional Plan for the Raigad Region ( hereinafter referred to as 
" the said Regional Plan " ) vide Notification No. TPS.1490 /CR - 365 / 90 /UD - 12 , dated the 4th July 1992 
as per the provisions of Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) which has come into force with effect from 15th September 
1992 and the Development Control Regulations (hereinafter referred to as “ the said Regulations ” ) 
for Raigad Regional Plan has been sanctioned by the Government vide Notification No. TPS.1450 / 
187 / C.R.- 21 /90 /UD - 12 , dated the 10th September 1991 which has come into force with effect from 
10th December 1991 ; 

And whereas , the City and Industrial Development Corporation ( CIDCO ) (hereinafter referred 
to as the said Corporation ) has been established on 17th March 1970 for the development of new 
city alongwith its necessary infrastructures to minimise the load on Mumbai city and accordingly 
the said Corporation has developed the city of Navi Mumbai ; 

And whereas , considering the request of the said Corporation , the Government in Urban 
Development Department vide Notification No. TPS.1219 / 150 /C.R.7 / 19 /UD - 12 dated the 19th 
January 2019 has declared the area under the 40 villages from the Roha , Alibaug, Murud and 
Shriverdhan Taluka of Raigad District ( hereinafter referred to as the said villages ) as Integrated 
New Town Industrial Township and the said Corporation has been declared as the New Town 
Development Authority (hereinafter referred to as the said notified area ) as per the provision of 
Sub - section ( 3A ) of Section 113 of the said Act ; 

And whereas , considering the request of the Maharashtra Industrial Development 
Corporation , Industry department , Government of Maharashtra has requested the Urban 
Development Department to delete the villages from Roha and Murud Taluka from the said notified 
area , for the development of Aushadhe Nirman Udyan ( Medicine Production Park ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after considering the report of the said 
Corporation , the Government is of the opinion that the request of the Industry Department needs 
to be considered ; 

Now therefore, in exercise of the powers confferred under section 160 of the said Act and all 
other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby denotifies the 
area of villages from Roha and Murud Taluka , as described in the Schedule - A , from the said 
notified area and the CIDCO ceases to its function as New Town Development Authority , for this 
denotified area ; 

2. This Notification shall come into force with effect from the date of publication of this 
Notification in the offficial Gazette . 

3. A Copy of the plan showing the boundaries of the denotified area shall be available for 
inspection for the general public during office hours on all working days at the following offices 
for a period of one month : 

a ) The Managing Director , City and Industrial Development Coporation , Belapur, Navi 
Mumbai. 

b ) The Chief Executive Officer, Maharshtra Industrial Development Corporation , Andheri , 
Mumbai. 

c ) The Collector , Raigad . 
d ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 
e ) The Assistant Director of Town Planning , Raigad - Alibaug Branch , Raigad . 

4. This notification shall also be published on the Government web site 
www.maharashtra.gov.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ९ , २०२० / आश्विन १७ , शके १ ९ ४२ 


SCHEDULE - A 


(Annexure to the Government Notification No , TPS.1219 / 150 / 

C.R.7 / 19 /MIDC /UD.12, dated 8th October 2020 ) 


Sr. No 

( 1 ) 


Taluka 

( 2 ) 


Name of village 

( 3 ) 


Area ( Ha . Are . ) ( approximate ) 

( 4 ) 


1 


Roha 


2 
3 


4 
5 


6 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 


Khope 
Sarsoli 
Talwade 
Khairale 
Kharkhardi 
Mahlunge 
Navkhar 
Div 
Dapoli 
Dhondkhar Tarf Birwadi 
Dhondkhar Tarf Uamte 
Shedsai 
Nhave 
Shiloshi 
Sonkhar 
Kokban 
Khutal 
Chandgaon 
Karanjvira 
Ambiwali 
Dhagadwadi 


176.6871 
520.5428 
209.8190 
200.3033 
270.8150 
339.1300 
57.0230 
279.3666 
269.4196 
56.9890 
66.1050 
413.9979 
517.7590 
1258.2917 
97.4060 
255.6956 
82.0380 
227.8560 
7.6420 
475.5804 
956.3860 


14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 


Total : 


6738.853 


Murud 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


Talekhar 
Tale 
Savroli 
Choradhe 
Walke 
Satirde 
Shirgaon 
Yesde 
Tadgaon 
Amali 


44.9440 
309.4750 
235.0860 
702.1120 
524.1740 
188.1590 
170.1770 
144.9780 
282.6810 
225.9491 


Total : 


2827.7351 


Total Area (Approximate ) 


9566.5881 Ha . Are . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


